रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अस्थायी 
पदे दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत पुढे 
सुरू ठेवण्यास मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. ATafd-Yyoo3 9/9/2023-DESKSERICULTURE-CMTD 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- ७ मार्च, २०२४ 


१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, सपववि-४००३१/१/२०२३- 
DESKSERICULTURE-CMTD ,दि०३.१०.२०२३.. 

२) संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर यांचे पत्र क्र. रे/ कार्या-१/ आस्था-३/ अ.प.मु.वाढ/ 
१५१, दिनांक २९.०१.२०२४. 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क., दिनांक २१.०२.२०२४. 


प्रस्तावना :- 
रेशीम संचालनालय व संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांमधील एकूण ६३ 


अस्थायी पदे दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे सुरू ठेवण्यास संदर्भाधीन 
दिनांक ०३.१०.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भाधीन क्र.२ येथील 
शासन निर्णय वित्त विभाग दि.२१.०२.२०२४ मधील तरतूदीनुसार सर्व प्रशासकीय विभागांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ या सहा महिन्यांच्या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याचे अधिकार सर्व प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. 
आता संचाळक (रेशीम) यांच्या संदर्भाधीन दि.२९.०१.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये रेशीम 
संचालनालयातील अस्थायी पदे दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत पुढे सुरू ठेवण्यासाठी 
प्रस्ताव प्राप्त झाळा आहे. त्याअनुषंगाने रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


रेशीम संचालनालय व संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे एकूण ६३ अस्थायी पदांना दिनांक 09.03.2028 ते दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत पुढे 
सुरू ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर पदे ज्या प्रयोजनासाठी निर्माण केली आहेत, त्याच प्रयोजनासाठी चालू ठेवण्यात यावी. 


३. सदर अस्थायी पदांवर होणारा खर्च हा पुढील ळेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ या वित्तीय 
वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि-४००३१/१/२०२३-०६७५<5६१॥00॥10॥१६-9७॥0 


मागणी क्रमांक : व्ही-२ 
मुख्य लेखाशीर्ष : २४२५ सहकार 
गौण शीर्ष : ००१(०१)(१३) रेशीम संचालनालय 
(२४२५ १३४१) (अनिवार्य) 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क., दिनांक २१.०२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या 
अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०७१२४४४२९८०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by SHRADDHA DEVEN KOCHAREKAR 


Dig 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=189da489d797e 1 e6a67b7d97496ef70683916299eab51¢86 


7c5a13147d142a80, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
K O C H A R E KA R serialNumber=CC51883E2B27843640CD6C07C96E3E87 1 SCCSBFBE5S 
54420E4D68E5F4B112388A, cn=SHRADDHA DEVEN KOCHAREKAR 
Date: 2024.03.07 12:53:59 +05'30' 
हह a 99 श्रध्दा कोचरेकर रे 
° 
सहपत्र :- प्रपत्र “अ (श्रध्दा कोचरेकर), 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. मंत्री (वस्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव. 

२) संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, प्रशासकीय इमारत क्र.२, ६ वा 
माळा,बी विंग, आयुक्‍त कार्यालय परिसर, सिव्हील लाईन्स,नागपूर-४४०००१ 

) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

४ जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हे. 

५) अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) कार्यासन अधिकारी, (व्यय २/ अर्थसंकल्प-१३/ आ.पु.क.), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

) 

) 

) 


3 


o~ 


an 


S 


उपसंचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद. 

सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, नागपूर/अमरावती/पुणे. 
सर्व रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-१/२ 

१०) निवड नस्ती. 


won 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः MIafa-yoo3 9/9/2023-DESKSERICULTURE-CMTD 


प्रपत्र अ” 
(शासन निर्णय arafa-yoo3 9/9/2023-DESKSERICULTURE-CMTD , 
दिनांक ७ मार्च, २०२४ सोबतचे सहपत्र) 


अ.क्र पदनाम पदाची वेतनश्रेणी पदसंख्या 
१. उपसंचालक एस-२० : ५६१००-१७७५०० । आ. 
2. सहायक संचालक एस-१६ : ४४९००-१४२४०० २ 
३. | रेशीम विकास अधिकारी श्रेणी-१ एस-१५ : ४१८००-१३२३०० र 
४. | रेशीम विकास अधिकारी श्रेणी-२ एस-१४ : ३८६००-१२२८०० ४ 
ष्र वरीष्ठ तांत्रिक सहायक एस-१० : २९२००-९२३०० शिका १ 
६. वरीष्ठ क्षेत्र नि- प्रयोगशाळा = ६ 
— -€ : 24400-29900 
9. प्रयोग निर्देशक एस-७ : २१७००-६९१०० 3 
८. क्षेत्र सहायक एस-६ : १९९००-६३२०० २३ 
डी रेअरिंग ऑपरेटिव्ह एस-५ : १८०००-५६९०० P| 
१०. | रेअरर्स/प्रयोगशाळा परिचर एस-१ : १५०००-४७६०० २ 
99. वरीष्ठ अधिक्षक एस-१४ : ३८६००-१२२८०० शिडे को 
१२. अधिक्षक (लेखा व आस्था) एस-१३ : ३५४००-११२४०० i 
१३. वरीष्ठ सहायक एस-८ : २५५००-८११०० 3 
१४. लिपीक तथा टंकलेखक एस-६ : १९९००-६३२०० 3 


एकूण पदे ६३ 


lly signed by SHRADDHA DEVEN KOCHAREKAR 


ig! 
[ERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTI 
4.20=189da489d7971 


'b7d97496ef70683916299eab5 1¢867c5 
13147d142a80, pr I 


५ ॥१०॥०५॥ 
KO C H A R E KA R CC5 1883E2B27843640CD6C07C96E3E87 1 SCCSBFBE5544 
20E4D68E5F4B112388A, ‘SHRADDHA DEVEN KOCHAREKAI 


2024.03.07 14:16:18 +05'30' 


(श्रध्दा कोचरेकर) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


